परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत दिवंगत अमर शांकर देठेकर, 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंढानागनाथ 
जिल्हा हिंगोली, यांच्या नामनिर्देशित/कायदेशीर 
वारसास सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.२६७/व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ: 


वारसदार श्रीमती शांताबाई शंकर देठेकर व श्री. अतुल शांकर देठेकर यांचा सानुग्रह अनुदान 
मिळण्याकरिता प्राप्त झालेला दि.१८.०९.२०१८ रोजीचा अर्ज. 


शासन आदेठशा :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ व ३ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार दिवंगत अमर शांकर देठेकर, प्राचार्य, 
औ. प्र. संस्था, औंढानागनाथ, जि. हिंगोली पदावर कार्यरत असताना त्यांचे दि.०३.०९.२०१८ रोजी 
निधन झाले आहे. सदर अधिकाऱ्याचे निधन झाल्यामुळे त्यांचे नामनिर्देशित व्यक्‍ती आई-श्रीमती 
शांताबाई शांकर देठेकर व भाऊ- श्री. अतुल शांकर देठेकर यांच्या संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद केलेल्या 
अर्जाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या दि. २९.०९.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने दिवंगत अमर शांकर देठेकर, 
प्राचार्य यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस आई- श्रीमती शांताबाई शंकर देठेकर यांना १०० Cah सानुग्रह 
अनुदान रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहे. 


२. सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असतानां दहा वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि. ०३.०९.२०१८ रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश, आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्ष कालावधीसाठी ग्राहय राहतील. 

३. सदरचा खर्च मागणी क्रं: जी-६ २०७१-निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ ०१ नागरी, १०३, 
अनुकंपा भत्ते, (००) (०६) -परिभाषित seater /राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने अतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(२०७१०७२२) या लेखाशीर्षकाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 


४. सदर शासन आदेश संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अनु.क्र.५ येथे नमुद केल्यानुसार 
प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१९/प्र.क्र.२६७/व्यशि-१ 


ष्‌. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२११२३०१५३५०२१९०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 


P RA D E E P SA H E B RAO pono ततच्या DEPARTMENT, 


be7f8a656a063523ecdbacSe75130d8b7a4674a77a2691e4b 


£21582d392883e9, 
S H IVTA R E pseudonym=32336 1D01E3FB518718EE3AAAESSDB3EC668FBEB, 
rialNumber=415BAA82 


142EDSD99644FE1533246B0A85DC3D52848 
FB6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
2021.12.30 15:35:48 +05'30! 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) श्रीमती शांताबाई शांकर देठेकर,अशोक नगर, वार्ड नं.०३, अशोका बुध्द विहारजवळ 


ता.बल्हारपूर, जि.चंद्रपुर 


२) श्री. अतुल शांकर देठेकर, अशोक नगर, वार्ड नं.०३, अशोका बुध्द विहारजवळ 


ता.बल्हारपूर, जि.चंद्रपुर 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद . 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, हिंगोली. 

प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंढा नागनाथ, जिल्हा हिंगोली 
निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


